जिल्हा नियोजन समिती, पुणे साठी 
“कार्यकारी समिती” मधील सदस्यांच्या 
पदनामामध्ये सुधारणा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : डिएपी-२०२०/प्र.क्र.१२/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.१२/का.१४८१-अ, दि. २० जानेवारी, २०२१ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 

उपरोक्त झासन निर्णयाच्या परिच्छेद २ मधील तक्त्यातील पदनाम रकान्यातील 
अनुक्रमांक ३ मध्ये "विशेष निमंत्रित सदस्य" च्या ऐवजी "नामनिर्देशित सदस्य" व अनुक्रमांक ४ 
मध्ये "नामनिर्देशित सदस्य" ऐवजी "विशेष निमंत्रित सदस्य" असे वाचावे. 

हे शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"/५/.॥8॥95॥9.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०१२११५१३२७८८१६ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Vi iesi n ee signed by Vijesing Fattesing 
ae SE ton erent 
Fattesi Ng Vasave Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2021.01.21 15:23:18 +05'30 


(वि. फ. वसावे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे. 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे. 
११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४. निवडनस्ती, का-१४८१ अ. 


